शुध्दीपत्रक-अहमदनगर जिल्हयातील 
उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण 
रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा 
बसविण्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.३०८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२२. 


वाचा : 
१ आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे-६/अहमदगनर 
ग्रारूवउपजिरुअग्निशमनयंत्रणा/१९८२६-२८/२१, दिनांक २४.११.२०२१. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.२९.११.२०२१ 
3) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे-६/अहमदगनर 
ग्रारूवउपजिरुअग्निशामनयंत्रणा/८७६-७८/२२, दिनांक २०.१.२०२२. 
शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयामधीळल प्रपत्रातील अनुक्रमांक १३ 
येथील “ग्रामीण रुग्णालय, राळेगाव प्रशासकीय मान्यतेची किंमत रु.८८,५३,६३५/” ऐवजी ग्रामीण 
रुग्णालय, साकूर प्रशासकीय मान्यतेची किंमत रु.८,७२,२५७/-" असे वाचण्यात यावे. तसेच सदर 
शासन निर्णयातील प्रपत्रातील अनुक्रमांक २२ येथील ग्रामीण रुग्णालय, राजूरची प्रशासकीय मान्यतेची 
किंमत रु.२,७३,०५३/- ऐवजी रु.८,०३,०५३/- असे वाचण्यात यावे. व शासन निर्णयातील अटी व शर्ती 
मधील अनुक्रमांक ४ येथील अट रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४१५०१२६२२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.३०८/आरोग्य 3 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१०. 
११. 


i Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a Nn | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S= 


D | n e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
| Health Department 
Kad am Pati Date: 2022.01.31 10:56:48 
+05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, अहमदनगर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अहमदनगर. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


